मंत्रालय आहार/उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील 
मुख्य आचारी या गट “ड' संवर्गातील कर्मचा-यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
परिपत्रक क्रमांक:ःआस्था-२०२१/प्र.क्र.११२/मंउका 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १४.०५.२०२१ 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय आहार/ उपाहारगृहांच्या 
आस्थापनेवरील मुख्य आचारी या गट-ड संवर्गातील पदोन्नतीने नियक्‍त करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून ती 
परिशिष्ट-“अ” नुसार या परिपत्राकासोबत जोडली आहे. 


२. सदर तात्पुरती जेष्ठतासूची “मुख्य आचारी” यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. सदर 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही त्रुटी/वास्तविक चूका राहिल्या असल्यास संबंधितांनी या 
परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत मंत्रालय उपाहारगृह कार्यालयास लेखी निवेदनाद्वारे 
निर्दशनास आणावे. सदर कालावधीत काही व्रुटी/ वास्तविक चुकांबाबत निवेदन प्राप्त न झाल्यास सदर 
जेष्ठतायादीत काहीही आक्षेप नाहीत असे गृहित धरुन ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया 
नोंद घ्यावी. सदर ज्येष्ठतासूची मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५१४१६१६२२६९०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Surendra Lokappa Ambilpure 


S U rend fa Lo kappa DN: CN = Surendra Lokappa Ambilpure, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = GENERAL 


Ambi lpu re ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Stee oa 
(सु. लो. अंबिलपुरे) 
महाव्यवस्थापक 
मंत्रालय उपाहारगृहे 
प्रति, 
१ संबधित कर्मचारी, 
२ निवड नस्ती. 


परिशिष्ट-अ 


मंत्रालय आहार/उपाहारगृहातील मुख्य आचारी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि ०१.०१.२०२१९ रोजीच्या तात्पुरती सामाईक ज्येष्ठता सूची 


प्रव 
(नियुक्‍तीनंतर जेष्ठता 
अ.क्र. seal कर्मचाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग बदळला जन्मदिनांक । नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग | दिनांक/ज्येष्ठतेचा Rolls ay अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक दिनांक 
असल्यास त्याचा मानीव दिनांक 
दिनांक) 


| RR समस्ता तल्ला कास 
०८ २९००२० | Mo | ee [३०६७ | 


